१३२ के.व्ही. एकलपरिपथ वाहिनी दुहेरी 
FARM २२०/१३२ के.व्ही. नांदगाव पेठ 
उपकेंद्रापासून सौर ऊर्जा पार्क उपकेंद्रापर्यंत 
उभारण्यासाठी विद्युत अधिनियम २००३ च्या 
कलम ६८ अन्वये शासनाची पूर्व परवानगी 
देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: पावामा-२०२३/प्र.क्र.१३९/ऊर्जा-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय , 
मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : २५ जुले, २०२३ 


संदर्भ : १) संचालक (प्रकल्प), महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या., मुंबई यांचे 
दिनांक २१.०३.२०२३ चे पत्र. 
२) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. पावामा-२०२१/ प्र.क्र.१७०/ ऊर्जा-४, 
दिनांक ०२.११.२०२२ 
प्रस्तावना -: 


राज्यातील पारेषण वाहिन्यांचे सक्षमिकरण करुन राज्याला सुरळित वीज पूरवठा होण्यासाठी 
संचालक (प्रकल्प), महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या., मुंबई यांनी संदर्भ क्र. १ येथील पत्रान्वये 
शासनास अमरावती जिल्ह्यातील केकतपूर, ता. नांदगाव खांदेश्वर येथील मे. Ry ग्रीन एनर्जी सोल्युठान 
प्रा. लि. यांच्या ५० मे. वॅ. १३२ के.व्ही. निष्कासन व्यवस्था करणेबाबतचे काम प्रस्तावित केले आहे. सदर 
प्रस्तावित वाहिनी १३२ के.व्ही. एकेरी परिपथ, २२०/१३२ के.व्ही. नांदगाव पेठ उपकेंद्रापासून १३२ 
के.व्ही. सौर ऊर्जा पार्क उपकेंद्रापर्यंत उभारणे ५.९ कि.मी. (एकेरी परिपथ वाहिनी दुहेरी मनोर्‍यावर- 
५.५१९ कि.मी. व अस्तित्वात असलेल्या बहुपथ मनोऱ्यावर-०.३८९ कि.मी.) प्रस्तावित केळे असून सदर 
पारेषण वाहिनीच्या योजनेस विद्युत अधिनियम, २००३ अंतर्गतच्या कलम ६८ अन्वये पूर्व परवानगी प्रदान 
करण्याची विनंती शासनास प्राप्त झाळी आहे. सदर प्रस्तावास त्यानुषंगाने परवानगी देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

मे. रिन्यु ग्रीन एनर्जी सोल्युडान प्रा. लि. कंपनीकडून वाहिनी १३२ के.व्ही. एकल परिपथ वाहिनी 
दुहेरी FART ५.५१९ कि.मी. उभारणीचे काम सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ प्रमाणे करण्यात येणार 
आहे. 


परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद केलेल्या नविन पारेषण वाहिन्यांच्या/ उपकेंद्राच्या उभारणीसाठी मे. रिन्यु 
ग्रीन एनर्जी Beyer प्रा. लि. कंपनीस भारतीय विद्युत अधिनियम २००३ च्या कलम ६८ अंतर्गत 
पुढील अटी तथा इशातींच्या अधीन राहुन शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे :- 
१. परिशिष्ट-अ मधील वीज वाहिनीची उभारणी मे. Rey ग्रीन एनर्जी सोल्युठान प्रा. लि. ही 
महापारेषण कंपनीच्या देखरेखेखाली करेल. 


शासन निर्णय क्रमांकः पावामा-२०२३/प्र.क्र.१३९/ऊर्जा-४ 


२. वीज वाहिन्यांचे संचलन व सुव्यवस्था मे. रिन्यु ग्रीन एनर्जी सोल्युठान प्रा. लि. ही कंपनी स्वत: 
करेल. 

३. वीज वाहिन्यांचा वापर ज्या प्रयोजनार्थ करावयाचा ठरविलेला आहे केवळ त्याच प्रयोजनासाठी 
करणे मे. रिन्यु ग्रीन एनर्जी सोल्युझान प्रा. लि. यांना बंधनकारक असेल. 

४. वीज वाहिन्या कार्यान्वीत करण्यापूर्वी/प्रभारीत करण्यापूर्वी याबाबतच्या सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून 
पूर्व परवानगी घेणे आवश्‍यक असेल. 

५. वीज वाहिन्या उभारताना वा उभारल्यानंतर संबंधित जागा मालकांच्या / शेतकऱ्यांच्या जर काही 
तक्रारी असल्यास, सक्षम प्राधिकाऱ्या समवेत विचार विनिमय करुन त्या तक्रारींचे 
यथायोग्यरित्या निराकरण करणे ही जबाबदारी मे. रिन्यु ग्रीन एनर्जी सोल्युठान प्रा. लि. कंपनीची 
असेल. 


६. सदरहू वीज वाहिनी उभारणे व उभारुन ठेवणे या अनुषंगाने आवश्‍यक असलेले सर्व परवाने 
मिळविणे, विहित केलेल्या निकषांची पूर्तता करणे तसेच शासनाचे विविध प्राधिकरण 
/विभाग/वीज नियामक आयोग इ. चे इतर प्रचलित नियम त्याचप्रमाणे शासनाने वेळोवेळी मंजूर 
केलेले नियम व अटी मे. रिन्यु ग्रीन एनर्जी सोल्युडान प्रा. लि. यांच्यावर बंधनकारक राहतील. 

७. विद्युत अधिनियम २००३ च्या कलम ६८ मधील अटी व शार्ती व त्यात वेळोवेळी होणारे बदल, या 
विभागाचा संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णय क्रं. पावामो-२०२१/प्र.क्र.१७०/ऊर्जा-४, दिनांक 
02.99.2022 मधील अटी व शर्ती तसेच राज्य शासन व केंद्र शासनाची अशा पारेषण 
वाहिन्यांसंबंधीची वेळोवेळी जाहीर झालेली / होणारी मार्गदर्शक तत्वे व धोरणे सदरहू पारेषण 
वाहिन्यास लागू राहतील. 

८. उक्त अटी व शर्तीचा भंग केल्याची बाब शासनाच्या निर्देशनास आल्यास सदरहू मान्यता रद्द 
समजण्यात येईल. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०७२५१६१९३५९७१० असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, | 
NITIN BHAGWAN ०० १॥४०५०॥५७॥५५८ ०-५ 


S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = INDUSTRIES 

5 U RV E ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Date: 2023.07.25 16:21:38 +05'30' 


(नितीन सुर्वे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या., प्रकाशगंगा, 
वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-४०० ०५१ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पावामा-२०२३/प्र.क्र.१३९/ऊर्जा-४ 


२) संचालक (प्रकल्प), महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या., प्रकाशगंगा, वांद्रे-कुर्ला संकुल, 
वांद्रे (पूर्वी, मुंबई-४०० ०५१ 

३) सचिव, महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग, १३ वा मजला जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, 
कुलाबा, मुंबई-४०० ००५. 

४) मुख्य विद्युत वितरण अभियंता, २ रा मजला, विद्युत विभाग, मुख्य कार्यालय, पार्सल कार्यालय 
इमारत, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई-४०० ००१ 

५) निवडनस्ती(ऊर्जा-४) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पावामा-२०२३/प्र.क्र.१३९/ऊर्जा-४ 


परिशिष्ट-अ 


महापारेषण कंपनीने त्यांच्या योजनेअंतर्गत मंजूर केलेले प्रकल्प 


योजनेचा तपशील 


योजने अंतर्गत असलेल्या वाहिनीचा 
तपशील 


मान्यता क्र., दिनांक व 
योजनेची किंमत 


Oo 


| अमरावती जिल्ह्यातील 


केकतपूर, ता. नांदगाव 


१३२ के.व्ही. एकेरी परिपथ वाहिनी 
२२०/१३२ के.व्ही. नांदगावपेठ 


खांदेश्वर येथील मे. रिन्यु ग्रीन 
एनर्जी सोल्युान प्रा. लि. 


उपकेंद्रापासून सौर Gel पार्क 
उपकेंद्रापर्यंत उभारणे-५.९ कि.मी. (एकेरी 


यांच्या ५० मे.वॅ. १३२ के.व्ही. 


परिपथ वाहिनी दुहेरी मनोऱ्यावर-५.५१९ 


निष्कासन व्यवस्था 
करणेबाबत 


कि.मी. व अस्तित्वात असलेल्या बहुपथ 
मनोऱ्यावर-०.३८९ कि.मी.) 


ठराव क्र. 
CMD/§¢3, दिनांक 
१६.०६.२०२२ 

रुपये ५२१.२६ लाख 


NITIN 


Digitally signed by NITIN BHAGWAN 
RVE 


DN: CN = NITIN BHAGWAN SURVE, 


BH AG WAN Sue याति 


SURVE 


OU = INDUSTRIES ENERGY AND 
LABOUR DEPARTMENT 
Date: 2023.07.25 16:22:01 +05'30' 


(नितीन सुर्वे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


